RNINo.MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - १० , अंक - ३१ ] 


सोमवार , नोव्हेंबर २ ९ , २०२१ / अग्रहायण ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ०५ 


असाधारण क्रमांक ३१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांजकडून 


अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर 


पोट - निवडणूक - २०२१ 


जाहीर प्रकटन 


क्रमांक साप्रवि / निवडणूक / ३७ ९ / २०२१.- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , अनुसूची - ड , प्रकरण १ ( निवडणूक नियम ) क्रमांक ८ , 
मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा २०२१ / प्र.क्र . १८ / का -५ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये 
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ ( क ) च्या पोट - निवडणूक , २०२१ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . त्यानुसार 
मी , शंकर गोरे , आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , पोट - निवडणूक -२०२१ , अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर या जाहीर प्रकटनाद्वारे 
अहमदनगर महानगरपालिका पोट - निवडणूक -२०२१ चा खालीलप्रमाणे नमूद केलेला कार्यक्रम घोषित करीत आहे . 


, 


. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


टप्पा 


दिनांक 


१ 


२ 


३ 


दि . २ ९ - ११-२०२१ ( सोमवार ) 


१ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची 

सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 
२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित 

केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध 
असण्याचा दिनांक . 


दि . २ ९ - ११-२०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
दि . ६-१२-२०२१ ( सोमवार ) दुपारी २.०० पर्यंत , 


३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


दि . २ ९ - ११-२०२१ ( सोमवार ) ते ६-१२-२०२१ ( सोमवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) . 
( दि . ५-१२-२०२१ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 
दि . ७-१२-२०२१ ( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


वि ( एच ) २ ९ ४ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २ ९ , २०२१ / अग्रहायण ८ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


चालू 


अ . क्र . 


टप्पा 


दिनांक 


१ 


२ 


३ 


५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


करण्याचा दिनांक . 


६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


दि . ९ - १२-२०२१ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


दि . १०-१२-२०२१ ( शुक्रवार ) 


दि . १०-१२-२०२१ ( शुक्रवार ) 


८ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . २१-१२-२०२१ ( मंगळवार ) 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


दि . २२-१२-२०२१ ( बुधवार ) 


११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


दि . २८-१२-२०२१ ( मंगळवार ) 


" 


मा . जिल्हाधिकारी , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक निवडणूक कार्या -१२ ( २ ) / २२७ / २०२१ / अहमदनगर , दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ अन्वये पोट - निवडणूक २०२१ चे निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडणेसाठी मला कळविलेनुसार मी , शंकर गोरे , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी , सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी , क्रमांक १ व २ तसेच आचारसंहिता कक्ष प्रमुख व निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब तपासणी कक्ष प्रमुख यांची अहमदनगर महानगरपालिका कार्यालयाचा आदेश क्रमांक साप्रवि / निवडणूक -३७६ , दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेप्रमाणे त्यांना त्यांच्या नेमणुकीचे आदेश दिले आहेत . 

निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १ व २ 


अ . 


निवडणूक निर्णय 


पदनाम 


पदनाम 


सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकायांचे 


क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सुपूर्त निवडणूक निर्णय अधिकारी 
करावयाचे यांच्या कार्यालयाचा 
प्रभाग क्रमांक 

पत्ता 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१. श्री . रोहिदास वारूळे 


९ ( क ) 


) 


१ श्रीमती जयश्री आव्हाड उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन 
अधिकारी , 


तहसीलदार , 
( पुनर्वसन ) 
जिल्हाधिकारी 


प्रभाग कार्यालय , 
प्रभाग समिती क्रमांक २ , 
शहर विभाग , 
मा . आयुक्त यांचे दालन , 
जुनी महानगरपालिका , 


क्रमांक १४ , 


कार्यालय , 


जिल्हाधिकारी 


अहमदनगर . 


कार्यालय , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


२. श्री . चंद्रशेखर शितोळे 


९ ( क ) 


तहसीलदार , 
निवडणूक , 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , 


प्रभाग कार्यालय , 
प्रभाग समिती क्रमांक २ . 
शहर विभाग , 
मा . आयुक्त यांचे दालन , 
जुनी महानगरपालिका , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २ ९ , २०२१ / अग्रहायण ८ , शके १ ९ ४३ 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 


अ . 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 


पदनाम 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख यांच्या 

कार्यालयाचा पत्ता 


क्र . 


यांचे नाव 


१ 


२ 


3 


४ 


१ 


श्रीमती जयश्री माळी 


प्रभाग कार्यालय , प्रभाग समिती 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , 


क्रमांक २ , शहर विभाग , 


" 


अहमदनगर . 


प्रभाग अधिकारी यांचे दालन , 


जुनी महानगरपालिका , 


अहमदनगर . 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब तपासणीसाठी कक्ष प्रमुख 


अ . 


निवडणूक खर्चाचा हिशोब 


पदनाम 


आचारसंहिता कक्ष प्रमुख 


क्र . 


तपासणी कक्ष प्रमुख 


यांच्या 


यांचे नाव 


कार्यालयाचा पत्ता 


१ 


२ 


३ 


१ 


श्रीमती खेडकर 


लेखाधिकारी , अलेपप , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , 


प्रभाग कार्यालय , प्रभाग समिती 
क्रमांक २ , शहर विभाग , 
जुनी महानगरपालिका , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर . 


राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या दोन बाबींकरिता म्हणजेच उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र सहजरीतीने भरता यावे , 
यासाठी महाऑनलाईनच्या मदतीने एक सॉफ्टवेअर तयार केलेले आहे . सर्व संभाव्य उमेदवारांनी सॉफ्टवेअरद्वारेच नामनिर्देशनपत्र व 
शपथपत्रातील माहिती भरणे आवश्यक आहे . त्यांनी ( http://panchayatelection.maharashtra.gov.in ) या वेबसाईटवर जाऊन 
त्यामध्ये स्वत : ची नोंदणी ( Register ) करून घ्यावी व नामनिर्देशनपत्रामध्ये तसेच शपथपत्रामध्ये माहिती भरावी . त्यावर स्वाक्षरी करून 
ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावे . अशाप्रकारे भरलेला व स्वाक्षरी केलेला नामनिर्देशनपत्राचा 
अर्ज नामनिर्देशन पत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्त करण्यात आलेल्या संबंधित प्रभागाची ( Wards ) नामनिर्देशनपत्रे 
( Nomination Papers ) रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद कार्यालयात स्वीकारतील . 
( ) 


शंकर गोरे , 


आयुक्त 
तथा निवडणूक अधिकारी , 

सार्वत्रिक निवडणूक -२०२१ , 
अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २ ९ , २०२१ / अग्रहायण ८ , शके १ ९ ४३ 


धुळे महानगरपालिका , धुळे 
पोट - निवडणूक ( प्रभाग क्रमांक ५ - ब ) २०२१ 

अधिसूचना 
राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०२१ / प्र . क्र . १८ / का -५ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचा आदेश . 
राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०१८ / प्र . क्र . ४४ / का -०५ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजीचा आदेश . 
मा . विभागीय आयुक्त यांचेकडील पत्र क्रमांक नपप्र / कावि / कार्या / संकलन -२ / २०२१ / जा.क्र . २३००० , दिनांक 

२५ 


वाचा.- ( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


नोव्हेंबर २०२१ 


रोजीचे पत्र . 


रोजीचे पत्र . 


( ४ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील क्रमांक कक्ष -५ / नपाप्र / कावि -७१३ / २०२१ , दिनांक २५ 

नोव्हेंबर २०२१ 
( ५ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक धुमपा / निवडणूक / ६५ , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 
( ) 

/ 
क्रमांक धुमपा / निवडणूक / ६६ / २०२१.- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व सदर अधिनियमाच्या अनुसूची ' ड ' मधील निवडणूक नियम 
आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका ( महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेणे ) ( अनुसूची ' ड ' ची सुधारणा ) नियम , २००२ मधील तरतुदींनुसार 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी धुळे महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ५ - ब च्या पोट - निवडणूक , २०२१ करिता 
खालीलप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करून दिलेला असून उपरोक्त आदेशातील तरतुदीनुसार मी , देविदास टेकाळे , आयुक्त , धुळे 
महानगरपालिका , धुळे , प्रभाग क्रमांक ५ - ब च्या पोट - निवडणूक , २०२१ साठी खालीलप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


टप्पा 


दिनांक 


१ 


२ 


३ 


१ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित 

केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध 
असण्याचा दिनांक 


दि . २ ९ - ११-२०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
दि . ६-१२-२०२१ ( सोमवार ) दुपारी २.०० पर्यंत . 


२ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


दि , २ ९ - ११-२०२१ ( सोमवार ) ते ६-१२-२०२१ ( सोमवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) . 
( दि . ५-१२-२०२१ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 


३ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


दि . ७-१२-२०२१ ( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 


५ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


दि . ९ - १२-२०२१ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


६ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


दि . १०-१२-२०२१ ( शुक्रवार ) 


दि . १०-१२-२०२१ ( शुक्रवार ) 


७ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


८ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि , २१-१२-२०२१ ( मंगळवार ) 


९ मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


दि . २२-१२-२०२१ ( बुधवार ) 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


दि . २८-१२-२०२१ ( मंगळवार ) 


वरील निवडणुकीचे कार्यक्रम पार पाडणेसाठी व निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ च्या 
आदेशातील तरतुदींनुसार पुढीलप्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नेमणूक केलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २ ९ , २०२१ / अग्रहायण ८ , शके १ ९ ४३ 


५ 


अ . 


निवडणूक निर्णय 


मतमोजणीचे 


सहायक निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचे नाव 


नेमून 
दिलेले 


निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांचे 


क्र . 


अधिकारी यांचे नाव 


ठिकाण 


व पदनाम 


व पदनाम 


प्रभागाचे 


कार्यालयाचे 


नाव 


ठिकाण 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


१ 


, 


1 


५ - ब 


" 


श्री . श्रीकुमार चिंचकर , १. श्रीमती आशा गांगुर्डे , 

५ - ब धुळे महानगरपालिका , 

सभागृह , 
उपजिल्हाधिकारी , तहसीलदार ( संगायो ) , 

धुळे ( जुनी इमारत ) . धुळे महानगरपालिका , 
भूसंपादन क्रमांक १ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , धुळे . 

धुळे ( जुनी इमारत ) . 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , धुळे . 

. 
२. श्री . नारायण सोनार , 

धुळे महानगरपालिका , सभागृह , 
सहायक आयुक्त , 

धुळे ( जुनी इमारत ) . धुळे महानगरपालिका , 
महानगरपालिका , धुळे . 

धुळे ( जुनी इमारत ) . 
उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे रकाना क्रमांक ४ मधील संबंधित प्रभागाची नामनिर्देशनपत्रे दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ 
( सोमवार ) ते ६ डिसेंबर २०२१ ( सोमवार ) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) वर नमूद केलेल्या त्यांच्या संबंधित कार्यालयात 
स्वीकारण्यात येतील ( दिनांक ५ डिसेंबर २०२१ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 

उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे / शपथपत्रे ( Nominations Papers / Affidavits ) ऑनलाईन पद्धतीने आयोगाने निश्चित करून 
दिलेल्या ( http://panchayatelection.maharashtra.gov.in ) या वेबसाईटवर भरून त्याची प्रत स्वाक्षरी करून निवडणूक निर्णय 
अधिकाऱ्यांकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावेत . 


देविदास टेकाळे , 

आयुक्त 
तथा निवडणूक अधिकारी , 
धुळे महानगरपालिका , धुळे . 


धुळे , २ ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


